गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४ पदांना दिनांक ०१/०१/२०१८ ते 
दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत पर्यंत चालू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदतवाढ २०१७/(७३/२०१७)/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४/०५/२०१८. 


पहावे : १) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र. गोविमं १०९७/(२९०/९७)-जसंअ, दि. २९/८/१९९८. 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा-२०१६/प्र.क्र.१७५/२०१६/आ.(प्रशि), दि. ३०/११/२०१६. 

३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०१७/(७३/२०१७)/मोप्र-२, दि. ०९/०१/२०१७. 

४ कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे क्र. गोमपाविम/ 
आ-१/५३१, दि. १७/०१/२०१८ चे पत्र व सहपत्रे. 

4) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे क्र. गोमपाविम/ 
आ-१/२९४४, दि. ०३/०४/२०१८ चे पत्र व सहपत्रे. 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ८/१/२०१८. 

७) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ५/३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


पाटबंधारे विभागाच्या Um. १ च्या शासन निर्णयान्वये गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळाकरिता आस्थापना निर्माण करण्यात आली. त्यान्वये 3 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच 
जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत बंद होणाऱ्या विभागीय व ३ उपविभागीय कार्यालयांतर्गतच्या मंजूर 
पदांमधून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयासाठी ३१ पदे सं.क्र. २ येथील 
शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. महामंडळाच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४ पदांना सं.क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये, दिनांक ०१/१०/२०१७ ते दिनांक ३१/१२/२०१७ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४ पदांना दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास सं.क्र. ४ च्या अनुषंगाने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४ पदांना दिनांक 
०१/०१/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास सं.क्र. ५ च्या अनुषंगाने मुदतवाढ देण्याचा फेरप्रस्ताव 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
१/१/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. तसेच संदर्भ क्र. ७ 
येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १/३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(७३/२०१७)/मोप्र-२ 


शासन निर्णय :- 


कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्या संदर्भ क्र. ५ 
येथील प्रस्तावास अनुसरुन कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४ पदांना (परिशिष्ट - अ) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या शासन 
निर्णयान्वये खाळील अटींचे अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२) ही पदे आकृतीबंधानूसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील. 


यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५ ( नियत अस्थायी आस्थापना ) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४) (अनिवार्य)- वेतनावरील 
खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (४७०१ आय २०४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व महामंडळास वेतनासाठी मंजूर असलेल्या 
योजनेतर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/आ.पु.क., दिनांक 
८/१/२०१८ व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ५/३/२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५१४१५५२५०२६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 

A h a y Ke ५ h a (0 r a (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5f397467 


Yedsikar 11... अते 
(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : परिशिष्ट अ 


प्रत सहपत्रासह - 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
वित्त विभाग (व्यय-१२),मंत्राळय, मुंबई. 

५. आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. मोप्र-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


Cc Ww A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/(७३/२०१७)/मोप्र-२ 


प्रपत्र-अ 


शासन निर्णय क्र : मुदतवाढ-२०१७/प्र.क्र.७३/२०१७/मोप्र-२, दिनांक १४/०५/२०१८ चे सहपत्र. 
नियत अस्थायी आस्थापना एकूण ३४ पदे 
कालावधी दिनांक १/१/२०१८ ते ३०/९/२०१८ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी पदे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम पदांची संख्या 
१ २ ३ 1 ॑£छ_| 
१  । कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा । कार्यकारी संचालक a 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ॥. 2 य 
अधीक्षक अभियंता a. see 
प्रथम लिपिक i 
वरिष्ठ लिपिक & 
कनिष्ठ लिपिक & 
लिपिक टंकलेखक / टंकलेखक षु 
ay टंकलेखक (ce 
वाहन चालक २ 
शिपाई ९ 
चौकीदार a a 
एकुण :- ३४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


